RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35827 


JAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ४ , अंक ४३ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८ / कार्तिक ३ - ९, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


जिल्हा परिषद , भंडारा 


अधिसूचना 


क्रमांक साप्रवि / कार्य-२ / वाप्रअ/ ४१८३ / १८ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ मधील कलम १४२( ४ ) व कलम २७४ ( २) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) अधिनियम , १९ ६४ मधील नियमाला अनुसरुन भंडारा जिल्हा परिषदेचा आणि पंचायत 
समित्यांचा सन २०१६-२०१७ चा एकत्रित वार्षिक प्रशासन अहवालास भंडारा जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी 
सभेस ठराव क्रमांक ५ नुसार ठराव मंजूर केला असून आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ अन्वये प्रसिद्ध केलेला आहे. 


रविंद्र जगताप , 


भंडारा , 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , भंडारा . 


दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१८ . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १ ९ ४० 


रोहा नगरपरिषद , रोहा 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


जाहीर सूचना 


क्रमांक रोनप / बांध / जा.सु.प्र. ३७/१४२१/२०१८ 


3 ; 


ज्याअर्थी, रोहा शहराची मंजूर + वाढीव क्षेत्राची सुधारित विकास योजना, शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१७०४ / ४ ९ ६ /सीआर-२१७ / ०४ / नवि-१२, दिनांक १८ जुलै २००५ रोजी भागशः मंजूर असून दिनांक ११ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आहे. 
उर्वरित वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १७०१/ ४९ ६ /प्र.क्र . २१७/ ०४ / नवि -१२, दिनांक १२ सप्टेंबर 
२००६ रोजी मंजूर असून दिनांक ३० ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे " उक्त विकास योजना " 

म्हणून 

संबोधिलेली) 
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेत रोहा शहर विकास आराखड्यातील ब्ल्यू लाईनचे (निळी रेषा) डिमार्केशन बदलणेचा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, रोहा नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ५ ९ ०, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ अन्वये , रोहा शहर विकास 
आराखड्यातील ब्ल्यू लाईनचे (निळी रेषा) डिमार्केशन बदलणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
फेरफार करण्याची कार्यवाही करण्याचे ठरविले आहे. ( यापुढे " उक्त फेरफार " म्हणून संबोधिलेला). 

आणि त्याअर्थी, उक्त फेरफाराच्या अनुषंगाने या जाहीर सुचनेद्वारा जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येत आहेत. हरकती व सूचना 
लेखी स्वरुपात निम्न स्वाक्षरीकार यांचे नावे ही जाहीर सूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांचे आत कार्यालयीन 
कामकाजाचे वेळेत सादर कराव्यात . म्हणजे त्याचा विचार फेरफार प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविताना केला जाईल . मुदतीनंतर आलेल्या 
हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. वरील प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत व 
दिवशी अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


संतोष पोटफोडे , 


नगराध्यक्ष , 


रोहा, 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


रोहा नगरपरिषद . 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १९ ४० 


ROHA MUNICIPAL COUNCIL 


(Under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 


Notice 


Whereas , the revised sanctioned + extended areas Development plan ofRoha has been sanctioned 
by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS. 1704 /496 /CR - 217 /04 /UD 
12 , dated 18th July 2005 and came into force with effect from 10th October 2005 and excluded areas 
Development plan sanctioned vide Notification No. TPS . 1701/496 /CR - 217 /04 /UD - 12 , dated 
12th September 2006 and came into force from 30th October 2006 (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) ; 


And whereas , to change the demarcation of Blue line on development plan of Roha Municipal Council ; 


And whereas, Municipal Council vide its Resolution No. 590 , dated 31st August 2018 has decided to 
change the demarcation of Blue line on developmentplan of Roha Municipal Council under section 37 of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " Said Modifications " ) ; 


Now , therefore , in pursuance of the sub - section ( 1) of section 37 of theMaharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 , suggestions and objections, if any , with reference to the above proposed 
modifications are invited in writing from the public within sixty (60 ) days from publications of this notification 
of the notice in GovernmentGazette and these suggestions and objections would be considered by the 
Municipal Council at the time of submitting the proposed modification to the Government for sanction . 
Suggestions and objection not received in the prescribed time limit will not be considered by Municipal 
Council. 


Part Plan showing the proposed modification to the “ said Development Plan " is kept open for the 
inspection of the public in the MunicipalCouncil Office during the working days and working hours . 


SANTOSH POTPHODE , 


Roha , 
Dated 11th October 2018 . 


President, 
Roha Municipal Council . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १ ९ ४० 


रोहा नगरपरिषद , रोहा 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


जाहीर सूचना 


क्रमांक रोनप / बांध / जा.सु.प्र. ३७/१४२२/२०१८ 


ज्याअर्थी , रोहा शहराची मंजूर + वाढीव क्षेत्राची सुधारित विकास योजना, शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस-१७०४ / ४ ९ ६ /सीआर-२१७/ ०४ / नवि -१२, दिनांक १८ जुलै २००५ रोजी भागशः मंजूर असून दिनांक ११ ऑगस्ट २००५ पासून 
अंमलात आहे. उर्वरित वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १७०१ / ४९ ६/ प्र.क्र . २१७ /०४ / नवि -१२ , 
दिनांक १२ सप्टेंबर २००६ रोजी मंजूर असून दिनांक ३० ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना " म्हणून 
संबोधिलेली) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेत रोहा शहर विकास आराखड्यातील दमखाडी गावातील ज्या मिळकती सिटी सर्व्हे मध्ये 
समाविष्ट आहेत सदरील मिळकतींचा भाग दाटवस्ती भागात समाविष्ट करणेचा आहे ; 


~ 


आणि ज्याअर्थी, रोहा नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६११, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ अन्वये, रोहा शहर विकास आराखड्यातील 
दमखाडी गावातील ज्या मिळकती सिटी सर्व्ह मध्ये समाविष्ट आहेत सदरील मिळकतींचा भाग दाटवस्ती भागात समाविष्ट करणेकरिता विकास 
आराखड्यामध्ये डिमार्केशन करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरफार करण्याची कार्यवाही 
करण्याचे ठरविले आहे. ( यापुढे “ उक्त फेरफार " म्हणून संबोधिलेला) ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त फेरफाराच्या अनुषंगाने या जाहीर सुचनेद्वारा जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येत आहेत. हरकती व सूचना 
लेखी स्वरूपात निम्न स्वाक्षरीकार यांचे नावे ही जाहीर सूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांचे आत कार्यालयीन 
कामकाजाचे वेळेत सादर कराव्यात, म्हणजे त्याचा विचार फेरफार प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविताना केला जाईल . मुदतीनंतर आलेल्या 
हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही . वरील प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत व 
दिवशी अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


संतोष पोटफोडे, 


रोहा , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


नगराध्यक्ष , 
रोहा नगरपरिषद . 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १ ९ ४० 


ROHA MUNICIPAL COUNCIL 


(Under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 


Notice 


Whereas , the revised sanctioned + extended areas Development plan ofRoha has been sanctioned 
by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS /1704 /496 /CR - 217 /04 / 
UD - 12 , dated the 18th July 2005 and came into force with effect from 10th October 2005 and excluded 
areas Development plan sanctioned vide Notification No. TPS. 1701/496 / CR - 217 /04 /UD - 12 , dated 
the 12th September 2006 and came into force from 30th October 2006 (hereinafter referred to as " the 
said Development Plan " ) ; 


And whereas , the part of land from Damakhadi Village which is located in city survey limit is to be 
included and demarked in congested zone on developmentplan of Roha Municipal Council ; 


And whereas, Municipal Council vide its Resolution No. 611 , dated the 31st August 2018 has 
decided to do the part of land from Damakhadi Village which is located in city survey limit is to be included 
and demarked in congested zone on developmentplan of Roha Municipal Council under section 37 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " Said Modifications " ) ; 


Now , therefore , in pursuance of the sub -section ( 1) of section 37 of theMaharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 , suggestions and objections , if any, with reference to the above proposed 
modifications are invited in writing from the public within sixty (60 ) days from publications of this notification 
of the notice in GovernmentGazette and these suggestions and objections would be considered by the 
Municipal Council at the time of submitting the proposed modification to the Government for sanction . 
Suggestions and objection not received in the prescribed time limit will not be considered by Municipal 
Council . 


Part Plan showing the proposed modification to the " said Development Plan " is kept open for the 
inspection of the public in the Municipal Council Office during the working days and working hours . 


SANTOSH POTPHODE, 


Roha , 
dated the 11th October 2018 . 


President, 
Roha Municipal Council . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १ ९ ४० 


जिल्हा परिषद , रत्नागिरी 
प्रपत्र २१ ई नियम क्र . ६६ ( ए ) ( ९ ) 
जमा खर्चाचा गोषवारा , सन २०१७-२०१८ 
क्रमांक रजिप /वित्त / फ -३ ताळमेळ / २६३० / २०१८ 


रक्कम 


०.०० 


७१०२ ९ ३२.०० 


७४४२७८६५२.०० 


४७१२८०८०२४.०० 


४२४६६०१६ ९.०० 
१०७ ९ ७८४८.०० 


जमेचे प्रधानशिर्ष 
आरंभिची शिल्लक 
१) महसूल विभाग 
अ ) कर 

कर आणि फी 
ब ) नेमुन दिलेला उपकर : 

स्थानिक उपकर 

स्थानिक कर 
क ) अनुदाने : 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि 
पंचायत समित्या अधिनियम १ ९ ६१ 

अन्वये मिळणारे सरकारी अनुदान 
सरकारकडून मिळालेले इतर अनुदाने 
ड ) इतर उत्पन्नाची साधने : 

व्याज 
पोलिस 
शिक्षण 
वैद्यकिय 
सार्वजनिक आरोग्य 
शेती 
पशुसंवर्धन 
उद्योग आणि कुटिरोद्योग 
सार्वजनिक बांधकामे 
निवृत्ती वेतने 
संकीर्ण 


रक्कम 

खर्चाचे प्रधानशिर्ष 
१२२५३४४७७८.९९ 

१ ) महसूल विभाग 
अ ) प्रशासन 
१) अध्यक्ष , सभापती 

उपसभापती व सदस्य 
५ ९ ०८५८२२.०० २) सामान्य प्रशासन 
०.०० / ब ) शिक्षण 

३ शिक्षण 
९ १४७१ ९ ४८२६.०० / क ) सार्वजनिक बांधकाम 

४ ) इमारती व दळणवळण 

५ ) पाटबंधारे 
१०७९ ०६ ९ .०० ड ) स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्य 

६) वैद्यकिय 
१८००४३५४.९ ३ ८ ) सार्वजनिक आरोग्य 

०.०० ९ ) सार्वजनिक आरोग्य व अभियां 
१२०८८३७.४३ इ) संकीर्ण 

६१०३६३.०० १०) व्याज 
-२५३९ ७४.०० 

१२) पशुसंवर्धन 
३१ ९ १५.०० 

१३ ) जंगले 
०.०० १४ ) समाजकल्याण 
१४०२५ ९९ ०.०० १७ ) सामुहिक विकास 

०.०० १८ ) संकीर्ण खाती 
-६४०२३४५५.०० १ ९ ) निवृत्तीवेतन 

२० ) संकीर्ण 
९ १७६ ९ ६३७४८.३६ एकूण महसूल विभाग 

२ ) भांडवल विभाग 


७५६०८०.०० 
५६१२१३७५ ९ .०० 
८३३६४७६३.०० 


०.०० 


११) शेती 


३४८८ ९ ७६६.०० 
९ ५७११४५३.०० 

२६८६६ ९ .०० 
९ ३८४ ९ ६५२.०० 

५५७ ९ ३५३.०० 
११६३४१३७८.०० 
१५६६२ ९ ३४६३.०० 

२२०४२२३ ९ २.०० 
८६७८३३८३५३.०० 


अ ) कर्जे 


१४४५५५०४.०० 


०.०० 


१४४५५५०४.०० 


एकूण १ महसूली जमा 
२ ) भांडवल 
अ ) कर्जे : 

भाग १) व्याजी कर्जे 

भाग २) बिनव्याजी कर्जे 
एकूण अ ) कर्जे 
ब ) अनामती व अग्रिम : 
१- अनामती 
२- अग्रिम 
एकूण ब ) अनामंती व अग्रिम 
एकूण भांडवल 
एकूण महसूल + भांडवल 

घसारा निधी व देखभाल दुरुस्ती 
एकूण वित्तप्रेषण 
एकूण महसूल + भांडवल + वित्तप्रेषण 


१०१४४ ९ १२.०० विभाग १) व्याजी कर्जे 

०.०० विभाग २) बिनव्याजी कर्जे 
१०१४४ ९ १२.०० 

एकूण अकर्जे 

ब ) अनामती व अग्रिम 
२३० ९९९ ८ ९ .०० 

१ ) अनामती 
२४५२४५६.०० 

२) अग्रिम 
२५५५२४४५.०० एकूण ब ) अनामती व अग्रिम 
३५६ ९ ७३५७.०० एकूण भांडवल 
९ २१२६६११०५.३६ एकूण महसूल + भांडवल 

५३ ९ ३४०४७.७४ घसारा निधी व देखभाल दुरुस्ती 
६४२५०१७८६८.०० एकूण वित्तप्रेषण 
१५६ ९ १६१३०२१.१० एकूण महसूल + भांडवल + वित्तप्रेषण 

अखेरची शिल्लक 
१६ ९१६९ ५७८००.० ९ / एकूण बेरीज 


१५८५३ ९ ६१.०० 

१ ९ ८ ९ ४ ९९.०० 
१७८४३४६०.०० 

३२२ ९ ८ ९ ६४.०० 
८७१०६३७३१७.०० 

११ ९ ८०४१०६ 
६४२६१४ ९ ८६८.०० 
१५१३६७८७१८५.०० 

१६६०३६६५० ९ .० ९ 
१६ ९ १६ ९ ५७८००.० ९ 


एकंदर एकूण आरंभिच्या शिल्लकेसह 


सूद गोयल , 


आंचल 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ 


रत्नागिरीजिल्हापरिषदअंतर्गतपंचायतसमितीचाजमेचागोषवारा 

नियमक्र.६६(ओ)(९)प्रपत्र२१(ई) 

सन२०१७-२०१८ 


पंचायतसमितीजमाबाजू 


जमेचेप्रधानशिर्ष 


मंडणगड 


दापोली 


खेड 


चिपळूण 


संगमेश्वर 


रत्नागिरी 


एकदरएकूण 


गुहागर ५६८३५६.०० 


राजापूर २०२९५२६०.०३ 


१३८३.८६ 


१६४१९४६२.९९ 


६९८१५६४.४३ 


१४४९०७३.५९/ 


२१०४३९.०० 


१२९१५८२८.४९/ 


२६६९५९६.७१) 


आरंभिची 
शिल्लक 


६१५१०९६५.१० 


८६१६६४.०० 


३६८५३६२.०० 


४३९१५१२.०० 


३६०९८८७.०० 


पंचायतसमितीच्यावाढीवउपकरातीलहिस्सा 


३८७५६१४.०० 


१७८४१२४.०० 


६६७७८९४.०० 


६९३३४२.०० 


३९५८८५१.०० 


२९५३८२५०.०० 


०,०० 


५७०१९६.०० 


1000 


०.०० 


०.०० 


७१७०९.०० 


५५२८६०.००/ 


१२६९३९.०० 


०.०० 


१३२१७०४.०० 


बँकेतीलशिल्लकरक्कमेवरीलव्याज 
वाढीव 
उपकराबाबत 
वसूली 


०.०० 


०.०० 


०,०० 


1000 


०.०० 


०.०० 


४८५०३२०,००/ 


१०८८२५१.०० 


०.०० 


५९३८५७१.०० 


oo o 


०.०० 


०,०० 


३६१३.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५१६६५.०० 


५३२००.०० 


१०८४७८.०० 


इतरजमा 


८६१६६४.००४२५५५५८.०० 


४३९१५१२.०० 


३६१३५००.०० 


१७८४१२४.००/३९४७३२३.०० 

३९४७३२३.००१२०८२०७४.०० 


१९६०१९७.०० 


४०१२०५१.०० 


३६९०७००३.०० 


एकूणवसूली भांडवलविभाग 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८ / कार्तिक ३ - ९, शके १९ ४० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 


. 


0 


. 


० 


0 


अनामती 


० 


. 


. 


. 


० 


. 


० 


0 


अग्रीम 


० 


० 


. 


. 


. 


0 


0 


. 


० 


|एकूणभांडवल वित्तप्रेषण 


0 


0 


. 


0 


. 


० 


० 


. 


८६१६६४.००/४२५५५५८.०० 


४३९१५१२.०० 


३६१३५००.०० 


१७८४१२४.०० 


३९४७३२३.००१२०८१०७४.०० 


१९६०१९७.०० 


४०१२०५१.०० 


३६९०७००३,०० 


एकूणमहसूल+भांडवल+वित्तप्रेषण एकूणबेरीज(आरंभिच्याशिल्लकेसह) 


८६३०४७.८६२०६७५०२०.९९/१९३७३०७६.४३ 


५०६२५७३.५९/ 


२३५२४८०.००४१५७७६२.०० 

४१५७७६२.००२४९९६९०२.४९/४६२९७९३.७१/२४३०७३११.०३ 


९८४१७९६८.१० 


आंचलसूदगोयल, मुख्यकार्यकारीअधिकारी, जिल्हापरिषद,रत्नागिरी. 


७ 


M 


रत्नागिरीजिल्हापरिषदअंतर्गतपंचायतसमितीचाजमेचागोषवारा 

नियमक्र.६६(अ)(९)प्रपत्र२१(ई) 

सन२०१७-२०१८ 


पंचायतसमितीजमाबाजू 


मडणगड 


दापोली 


खड 


चिपळूण 


गुहागर 


संगमेश्वर 


रत्नागिरी 


लाजा 


एकदरएकूण 


खर्चाचेप्रधानशिर्ष महसूलविभाग २सामान्यप्रशासन ३शिक्षण 


२४५४०९.०० 


४२६८३८.०० 


४२१८११.०० २०००००.०० 


५९९१२७.०० ४५८८७०.०० 


४७११८८.०० 

४९०१०.०० १८६६८२५.०० 


०.०० 


४९७३६२.०० 

४९९७४.०० ७४८३००.०० 


३४६३४३.०० 

९६६१७.०० १०९५११४.०० 


५०६५३०.०० ५३८४३१.०० 


३३३३०९.०० ५४९९६.०० ९११३२६.०० 


०.०० 


३८४७९१७.०० १४४७८९८.००/ २६०३००७६.००/ 


४इमारतवदळणवळण 


२६८४५१.०० 


४९७२०१७.०० 


३९३८९९०.०० 


६४२४२२३.०० 


५८०४८३०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५लघुपाटबंधारे ६वैद्यकिय 
८सार्वजनिकआरोग्य ९सार्वजनिकआरोग्यवअभियांत्रिकी 


०.०० 


०.०० 


५००००.०० 


४९९७१.०० 


४७४४२१.०० 


९९९७२.०० १६३२८८३.०० 


०.०० 


७२२५९५.०० 


११शेती 


५३३३०.०० 


९९५१०.०० ७९४४८६.०० २०००००.०० 

९९८६०.०० २५४१०५६.०० १७८६७५५.०० 

७६५४३१.०० 


४९२८०.०० 
१०००००.०० ४४१४४.०० 
१४९९२०.०० १२९८६४१.०० 


०.०० 


१०००००.०० ४५३९०८.०० १०००००.०० 

४९६००.०० २०७१११७.०० 

२१९०००.०० १२४११४३.०० 


२५६८८.००/ 
२६३१९३.०० ५००००.०० 

४९९३८.०० 
४३२२७८.०० 


४१८१५१४.०० 

९९९०००.०० 

१०००००.०० 
३४८९०२५.०० 


०.०० 


१२३८०७१.०० ११६९९१.०० 

९९९७५.०० 
६४६२००.०० 


०.०० 


६२५५७५.०० 

९९९६०.०० १६३४४३७.०० 


१९४८५७.०० 


५४७०९१.०० 


९३८६६५०.०० २१८९०४०.०० 

६४९२५३.०० १२८५४७०२.०० २००५७५५.०० ९७५१६८६.०० 

६७८७०१.०० ३२७८३४३.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३ - ९ , शके १९ ४० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 


३८०७०.०० 


१७४२६२.०० 


९२२०७०.०० 


३७६९०२९.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३३२६६०.०० ७४९१७.०० १०५४५०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० १५०००००.०० 


५६३५२०.०० २१९९५०.०० २५००००.०० 


१९४५५०१.०० ३८३८३४.०० ८०२२३६.०० 


०.०० 


४००००,०० 


१२९६५७.०० 


६००००.०० 


३९१०००.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२पशुसंवर्धन १४समाजकल्याण १७सामुहिकविकास १८संकीर्णम.बा.क. २०संकीर्ण 
३%अपंग लाभाथीहिस्सा एकूणमहसूल भाडवलविभाग अनामती 
अग्रीम |एकूणभांडवल 
वित्तप्रेषण एकूणमहसूल+भांडवल+वित्तप्रेषण अखेरचीशिल्लक एकूणबेरीज(अखेरच्याशिल्लकेसह) 


०.०० 


८००११७.०० 


११९२०९२६.०० 


९३६१४१२.००४५४२०३५.०० 


२३५०९९५.०० 


४१२०८३०.०० 


२०९३९६२९.००/४४८४३०९.००,१४०७४१८९.०० 


७२५९४४४२.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 

०.०० ०.०० 

०.०० ८००११७.००११९२०९२६.०० 

६२९३०.८६,८७५४०९४.९९ ८६३०४७.८६२०६७५०२०.९९ 


०.०० 

०.०० ९३६१४१२.००४५४२०३५.०० 
२०११६६४.४३५२०५३८.५९ ११३७३०७६.४३,५०६२५७३.५९ 


०.०० ०.०० 

०.०००.०० 

०.०० ०.०० ०.०००.०००,००० 

०.०० ०.०००.०० 

०.०००.०० 

०.०० ०.०० ०.०००.०००.०० 

०.०० 
२३५०९९५.००४१२०८३०.००२०९३९६२९.००४४८४३०९.००१४०७४१८९.०० 

१४८५.००३६९३२.००४०५७२७३.४९|१४५४८४.७१|१०२३३१२२.०३|| २३५२४८०.००४१५७७६२.००२४९९६९०२.४९/४६२९७९३.७१ २४३०७३११.०३ 


०.००/ ७२५९४४४२.००/ २५८२३५२६.१० ९८४१७९६८.१० 


आंचलसूदगोयल, मुख्यकार्यकारीअधिकारी, जिल्हापरिषद,रत्नागिरी. 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३ - ९ , शके १ ९ ४० 


Serial No. M - 18187 


Public Notice 


THE TATA POWER COMPANY 


Registered Office : Bombay House , 24th HomiMody Street, Mumbai 400 001 


Notice is hereby given that the certificates for the under mentioned securities of the Company have 
been lost/mislaid and the holders of the said securities have applied to the Company to issue duplicate 
certificates . Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue 
duplicate certificates without further intimation securities have applied to the Company to issue duplicate 
certificates . Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue 
duplicate certificates without further intimation . Name of holder Gokaldas Karsandas Sampat, Name of 
JointHolders Rajesh Gokaldas Sampat and Jyoti Rajesh Sampat, Kind of securities and face value Equity 
Shares Face Value of Re . 1/-, No. of securities 2400 ; Distinctive Numbers 22557031 to 22559430 . 


Place : Mumbai/Banglore , 
Date : 20th October 2018 . 


RAJESH GOKALDAS SAMPAT/ JYOTI RAJESH SAMPAT , 

Name of Holder(s ) Applicant(s ). 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १९ ४० 


Serial No. M - 18188 


Notice 


Notice is hereby given that the Certificate for Equity Shares Nos . 20430007 to 20430506 of Hinduja 
Ventures Ltd., standing in the name of Sangeeta Rajan Kewalramani has been lost or mislaid and the 
undersigned has applied to the Company to issue duplicate Certificate for the said shares. Any person 
who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered 
Office , Hinduja Ventures Ltd., In Centre 49/50 , MIDC , 12th Road , Andheri ( E.), Mumbai 400 093 , within 
one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate . 


SANGEETA RAJAN KEWALRAMANI, 

Name of Shareholder. 


Date : 16th October 2018 . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८ / कार्तिक ३ - ९ , शके १ ९ ४० 


FORM NO . 21E 


[See rule 66A (88 ) and ( 9 )] 
Abstract of the Statement of Accountants of the Zilla Parishad /Panchayat Samiti for the 

year 2017-2018 


Name of Zilla Parishad : Hingoli 


Receipt Side 


Expenditure Side 


Amount 


Amount 


Major Head of Account 

( 1) 
Opening Balance 


Major Head Expenditure 

( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1603173873 


( 1 ) Revenue Section 


5770953621 


( 1 ) Revenue Section 


6022043724 


Total Revenue Section 


5770953621 


Total Revenue Section 


6022043724 


( 2 ) Capital Section 


279546746 


( 2 ) Capital Section 


313925464 


Total of Capital Section 


279546746 


Total of Capital Section 


313925464 


( 3) Remittance 


( 3 ) Remittance 


6050500367 


6335969188 


Total Revenue + Capital 
and Remittance . 


Total Revenue + Capital 
and Remittance . 


Closing Balance 


1317705052 


7653674240 


7653674240 


Grand Total including 

Opening Balance 


Grand Total including 

Closinging Balance 


DR . H. P. TUMMOD , 


Chief Executive Officer , 
Zilla Parishad , Hingoli. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८ / कार्तिक ३ - ९, शके १९ ४० 


Serial No. M - 18189 


TATA MOTORS LIMITED 


Regd . Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Hutatma Chowk, Mumbai 400 001 


Notice of Loss of Share Certificates 


The following shares certificates of the company have been reported as lost/misplaced and theholders 
of the said share certificates have requested the company for issue of duplicate share certificates . Notice 
is hereby given that the company will proceed to issue duplicate share certificates to the below mentioned 
persons unless a valid objection is received by the company within 15 days from the date of publication of 
this notice . No claims will be entertained by the company with respect to the original share certificate 
subsequentto the issue of duplicates thereof. 


Serial 


DNR 


Folio Numbers 


Ownership 


Certificate Kind of Security No. of 

No. and Face Value Shares 


No. 


( 1) (2 ) 

( 3 ) 

(4 ) (5 ) (6 ) 

(7 ) 
26445971 35685 Equity Face 480 E2V5129051 JointNames— ( Vinod 
to Value Rs . 2 

Gokarn , Vidya Gokarn 
26446450 Each . 

and Dattatray Gokarn ) 
Any person who has/have a claim in respect of the said certificates should lodge his /her/their claim 
with all supporting documents with the company at its registered office . If no valid and legitimate claim is 
received within 15 days from the appearance of this notice , the company will proceed to issue duplicate 
shares certificates to the person listed above and no further claim would be entertained from any other 
persons. 


VIDYA GOKARN , 
DATTATRAY GOKARN , 

VINOD GOKARN . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८ / कार्तिक ३ - ९, शके १ ९ ४० 


मिरा - भाईंदर महानगरपालिका 


स्व . इंदिरा गांधी भवन , छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.), तालुका व जिल्हा ठाणे 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल ) 


क्रमांक : मिभा / मनपा / नर / ४४८२/ २०१८-१९ 


ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर शहराची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३१(१) नुसार (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम असे संबोधण्यात येत आहे ). शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२९ ६/ ८४७ / सीआर -१६२/ ९६ // यूडी -१२, दिनांक १४ मे १९९ ७ 
अन्वये मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दिनांक १५ जुलै १९९ ७ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे " कलम ३१( १) नुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . 
१२९ ८ / ९ ४१/सीआर-८ ९/ ९८ / यूडी -१२ , दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ८४ , प्रकरण क्रमांक ८३, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ 
अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ नुसार मंजूर विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


मिरा -भाईंदर शहरासाठीच्या मंजूर विकास योजनेमधील यासोबत जोडलेल्या नकाशाप्रमाणे नाविकास विभागात समाविष्ट असलेल्या मौजे 
नवघर , स.क्र . २६७/१ ते ३, २५९ / ४, २६०/३ , २६५/२, ३, ४, २६६/१ ते ६ व इतर जागा नाविकास विभागामधून वगळून रहिवास विभागामध्ये 
समाविष्ट करणे. 


आणि त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद फेरबदलाबाबत हरकती किंवा सूचना द्यावयाच्या असल्यास त्यांनी हरकती / सूचना लेखी स्वरुपात सदरची 
अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या मुदतीपर्यंत सादर कराव्यात , म्हणजे सदर फेरबदलाच्या प्रस्तावास 
अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी उक्त सूचना / हरकतींचा विचार करता येऊ शकेल. 


- 


प्रस्तावित फेरबदल जनतेच्या अवलोकनासाठी व माहितीसाठी, महानगरपालिका, मुख्य कार्यालयात व नगररचना विभागामध्ये कार्यालयीन 
वेळेत ठेवण्यात आला आहे . 


बालाजी खतगांवकर , 


भाईंदर , 


आयुक्त , 
मिरा - भाईंदर महानगरपालिका . 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १ ९ ४० 


MIRA - BHAYANDAR MUNICIPAL CORPORATION 


MAIN BRANCH , BHAYANDAR (W ) 


Late Indira Gandhi Bhavan , Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg , Bhayandar (W.), 


Taluka and District Thane 401 101 


NOTIFICATION 


(Under section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 
Whereas , the Development Plan of Mira - Bhayandar Municipal Corporation has been 
sanctioned by the Government Under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Hereinafter referred to as the “ Said Act") vide Notification No. TPS . 1296 / 
847 /CR - 162/96 , UD - 12 , dated 14th May 1997 and came into force from the dated 15th July 1997 ; 

And whereas , excluded portion has been sanctioned U /s . 31 ( 1) of “ Said Act " by the 
Government vide Notification No. TPS/ 1298 /941/CR -89 / 98 , UD - 12 , dated 25th August 2000 and 
came into force from dated 15th October 2000 ; 

And whereas, Mira - Bhayandar Municipal Corporation has decided vide General Body 
Resolution No. 84 , Chapter No. 83 , dated 19th October 2018 to make the modification in Sanctioned 
Development Plan Under section 37 of " Said Act " as described below . 

Land in Village Navghar bearing S.No. 267/1 to 3 , 259/4 , 260/3 , 265/ 2,3,4 , 266/1 to 6 and 
other Land as shown in plan ,which are included in No Development Zone as per the Sanctioned 
Development Plan for Mira - Bhayandar City are to be deleted from No Development Zone and to 
be included in Residential Zone . 


And therefore , for the above said modification , those who wants to submit their suggestions 
and objections , may submit in writing within one month from publications of Notification in 
Government gazette, to the Mira -Bhayandar Municipal Corporation , which may be considered 
before finalizing the proposal. 

Proposed modification is kept open in the Head Office and Townplanning Department of 
Mira - BhayandarMunicipal Corporation during Official hours for the inspection of the public . 


BALAJI KHATGAONKAR , 


Bhayandar, 
dated 23rd October 2018 . 


Commissioner, 
Mira Bhayandar Municipal Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


